क्र.प्रशामा-०१२४/प्र.क्र.१५/बंदरे-१ 


ज्ञापन :- 
उपरनिर्दिष्ट १ व ३ येथील महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई यांच्या पत्रान्वये “रेवदंडा, ता.अलिबाग, 


महाराष्ट्र शासन, 

गृह विभाग, 

मादाम कामा रोड, 

हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २३ ऑगस्ट, २०२४. 


विषय :- रेवदंडा, ता.अलिबाग, जि.रायगड येथे लाटरोधक भिंत व रो-रो जेट्टीचे 


बांधकाम करणे तसेच तत्सम सुविधा निर्माण करणे, या कामास प्रशासकीय 


मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


संदर्भ :- १) महाराष्ट्र सागरी मंडळ पत्र क्र. ममेबो/मुकाअ/अभि-३ / रेवदंडा रो-रो 


जेट्टी/२०२३-२४/१२६, दि.०८.०१.२०२४. 


२) महाराष्ट्र सागरी मंडळ पत्र क्र. मसामं/मुकाअ/अभि-३/रेवदंडा/२५५५, 


दि.२८.०५.२०२४. 


3) महाराष्ट्र सागरी मंडळ पत्र क्र. मसामं/मुकाअ/अभि-३/रेवदंडा/३४५१, 


दि.०१.०८.२०२४. 


जि.रायगड येथे लाटधोरक भिंत व रो-रो जेट्टीचे बांधकाम करणे तसेच तत्सम सुविधा निर्माण करणे” 


या कामाचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. 


2. 


सदर कामासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने तयार Hodes सन 2022-23 च्या राज्यदरसुचीवर 


आधारीत रू.१७५,५१,५२,३९३/- इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रक सादर केलेले आहे. 


टि 


तत्सम सुविधा निर्माण करणे” या कामाच्या अंदाजपत्रकाची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तपासणी 


“रेवदंडा, ता.अलिबाग, जि. रायगड येथे लाटरोधक भिंत व रो-रो जेट्टीचे बांधकाम करणे तसेच 


केली. त्यानुसार रू.१७५,५१,५२,३९३/- ( अक्षरी रुपये vost पंच्याहत्तर कोटी एकावन्न लक्ष बावन्न 


हजार तीनी त्र्याण्णव्व फक्त) इतक्या रकमेस खालील THA नमूद केल्यानुसार प्रशासकीय मान्यता 


प्रदान करण्यात येत आहे. 


Name Of Work:- Construction of Breakwater ,Ro-Ro Jetty & Allied 
facilities,At. Revdanda, Tal. Alibag, Dist. Raigad 


RECAPITULATION SHEET 

Sr. a. ‘ 

No Description of works Amount in Rs. 
1 Geotechnical Investigation 100088 1.30 
2 Breakwater 414886345.78 
3 Dredging 202769000.00 


शासन ज्ञापन क्रमांकः प्रशामा-०१२४/प्र.क्र.१५/बंदरे-१ 


4 Marshelling yard( Protection bund,Reclaimation,Parking ) 178702127.96 
5 Approach road 21307232.29 
| 6 | Approach pile Jetty 130665245.85 
7 Turning Circle 54959667.46 
| 8 | Link span pontoon 97271490.00 
| 9 | Dolphin 68526537.33 
10 | Terminal Building 174649 10.00 
11 | Compound wall 4399047.00 
12__| Landscaping 286930.00 
13. | Water Supply 4936858.00 
14 | Sewarage System & Treatment Plant 4020833.00 
15 | Navigational Aids 2850000.00 
TOTAL PART -A | 1204047105.97 

Laboratory testing Charges 1230530.00 
Royalty Charges 59748584.84 


TOTAL PART- B 60979114.84 
TOTAL (A+B) | 1265026221.00 


1% Insurance 12040471.06 
4% Cosultancy charges 50601048.84 
4% Contingeny 50601048.84 


CWPRS, Environmental Clearance , Initial Survey Charges 
and other Studies 3% 0६६६४५८५३4 
Add 18 % for GST 216728479.07 
Escalation 10% 120404710.60 
TOTAL ESTIMATED COST OF PROJECT | 1751523392.59 

Say | 1751523393.00 


४. सदरील प्रशासकीय मान्यता वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०२५ मधील वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका-१९७८, भाग-१, उपविभाग-५, अनुक्रमांक-१ व २ यानुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत आहे. 


५. सदर कामासाठी येणारा खर्च विभागाचे मागणी क्र.बी-७, (०१)(०८) बंदरापर्यंत रस्ते/रेल्वे मार्ग 
(३०५१ ०७६८) बांधणे आणि बँक वॉटर (पश्चजल), विकास (कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
याखाली बंदरापर्यंत रोड/रेल्वे मार्ग बांधणे व (पश्चजळल) विकास या उद्दिष्टाखाळी उपलब्ध असलेल्या 
अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


६. सदर कामाची सुरूवात सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापासून सुरू होत आहे. 


७. लेखाशिर्ष क्र. ३०५१ ०७६८ “ बंदरापर्यंत रोड/रेल्वे मार्ग बांधणे व (पश्चजल) विकास” अंतर्गत 
प्रस्तावित कामाचे वर्षनिहाय खर्चाचे नियोजन पुढीलप्रमाणे राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः प्रशामा-०१२४/प्र.क्र.१५/बंदरे-१ 


(रू.कोटीमध्ये) 
आर्थिक वर्ष अपेक्षित खर्च सुरू असलेल्या इतर एकुण मंजूर तरतूद 
कामासाठी आवश्‍यक 
तरतूद 
२०२४-२५ १०.०० ३९.९० ९५.०० 
२०२५-२६ (७०.०० २९.०७ १०३.०० 
२०२६-२७ ८५.५० | 0 Kote) 992.00 


८. लेखाशिर्ष क्र. 3049 ०७६८ “ बंदरापर्यंत रोड/रेल्वे मार्ग बांधणे व (पश्चजळल) विकास” अंतर्गत 
सुरु असलेल्या कामांचा वित्तीय नियोजनांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 


(रू.कोटींमध्ये) 
अ.क्र कामाचे नाव एकुण मागील । चालू वर्षात । पुढील वर्षासाठी Carry 
अपेक्षित | वर्षाअखेर | अपेक्षित forward करावयाची 
खर्च । झालेला खर्च | खर्च तरतूद 
| १_| २ 3 8 4 & 
अ ब क 
शि मुळगाव, ता.श्रीवर्धन, । ८६.२३ ३८.५४ २४.४० | २३.२९ ia षि 
(रायगड) येथे ग्रोयान्स 
बंधारा बांधणे 
२. आंजर्ला, ता.दापोळी, | ५७.०० ३९.२० १३.०० | ०४.८० पिं षि 
जि.(रत्नागिरी) ग्रोयान्स 
पध्दतीचा बंधारा बांधणे 
३. रामराज येथे जेडडीकडे | ०१.८४ ००.०० ०१.०० | ००.८४ शि | 
जाणारा रस्ता तयार 
करणे, ता. अलिबाग, 
जि.रायगड 
४. | मालवण, ता. मालवण, | ०१.६४ ००.०० ०१.५० | ००.१४ 7 7 
(सिंधुदूर्ग येथे मुख्य रस्ता 
ते जेट्टीपर्यंतच्या पोच 
रस्त्याचे रुंदीकरण व 
मजबुतीकरण करणे. 
एकूण १४६.७१ ७७.७४ ३९.९० । २९.०७ | 0.00 | | 0.00 | 


९. सदरील खर्च हा सशर्त स्वरुपाचा आहे. त्यामुळे सदर निधी खर्ची पडल्यानंतर त्याचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, 
मुंबई यांची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः प्रशामा-०१२४/प्र.क्र.१५/बंदरे-१ 


qo. सदर प्रकल्पासाठी नेमलेले प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार (PMC) तसेच संबंधित विषयतज्ज्ञ 
यांनी या प्रकल्पाच्या आराखड्यात तसेच अंदाजपत्रकात सुचविलेले बदल/सूचना यांचा समावेहा करुन 
तांत्रिक मान्यता प्रदान करावी, या अटीस अधीन राहून सदर प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे. 


११. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक सं.क्र.१०/रा.म.१, दिनांक 
१८.०१.२०२४, नियोजन विभाग, अनौ. सं.क्र.१९४/का-१४६१, दिनांक ११.०६.२०२४ व वित्त विभागाच्या 
अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३७३/२०२४/व्यय-८, दिनांक २७.०६.२०२४ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१२. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२३१७१२०४०६२९ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BHARAT RAMCHANDRA LANGHI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
BHARAT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=adedcafl e22746fc379c4d04972c090c93ed255751866f45a6 
rashtra, 


b130031dd33559, postalCode=400032, st=Maha a 

R A M C H A N D R A LA N G H | serialNumber=49CE1A18F73B9A209085E92127FE59850F0B38740391 
1C9F82C1 EBF9BE2AB089, cn=BHARAT RAMCHANDRA LANGHI 
Date: 2024.08.23 17:27:48 +05'30' 


(भरत लांघी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव. 

) अपर मुख्य सचिव (बंदरे), मंत्रालय, मुंबई. 
) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), मुंबई. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
नियोजन विभाग (का.१४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई. 
९) निवडनस्ती (बंदरे-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


